अल्पसंख्याक विकास विभाग (ge) साठी चंद्रकांत 
सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या.,मुंबई 
यांच्याकडून किमान वेतन दराने वाहनचालक 
पुरविण्यासाठी दि. ०१.०४.२०२१ ते ३१.०३.२०२३ या 
कालावधीसाठी करार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण १४२१/प्र.क्र.१२/का.१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० मार्च, २०२१. 
वाचा:- १) शासन परिपत्रक, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग क्र.कौविउ-२०१८/प्र.क्र.५४ (भाग-३) 
/रोस्वरो-१, दिनांक ०२.०३.२०१९. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.संकिर्ण-२०२०/प्र.क्र.२४/२०/आ.पु.क., दिनांक ३०.०९.२०२०. 
३) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन पत्र समक्रमांक, दि.१२.०२.२०२१ 
४) सहायक आयुक्‍त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मुंबई हहर 
यांचे पत्र क्र.जिकौविरोवउमाकेंद्र/मुंश/सेवासो/कामवाटप/२५९/२०२१, दि.२६.०२.२०२१ 
५) चंद्रकांत सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या.,मुंबई यांचे दि.१७.०३.२०२१ चे करारपत्र. 


शासन निर्णय:- 

अल्पसंख्याक विकास विभाग (खुद्द)च्या आस्थापनेवर वाहन चालकांची दोन पदे मंजूर असून एक पद Raa 
आहे. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग व वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. १ व २ च्या परिपत्रकांमधील 
तरतूदीनुसार रिक्‍त असलेले वाहनचालकाचे एक पद भरण्याकरिता वाहन चालक अंशकालीन पदवीधर 
उमेदवारांमधून किंवा सेवा सोसायटीमार्फत उपलब्ध करुन देण्याची विनंती अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संदर्भ 
क्र.३ च्या पत्रान्वये सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मुंबई Tex यांना 
करण्यात आली होती. 
२. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मुंबई शहर यांनी त्यांच्या 
संदर्भ क्र. ४, दि.२६.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये या विभागाकरिता एक वाहन चालक उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या 
कामाचे वाटप चंद्रकांत सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. मुंबई, या सेवासंस्थेस केलेले आहे. त्यानुसार 
चंद्रकांत सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. मुंबई, या सेवासंस्थेने संदर्भ क्र.५ अन्वये त्यांचे करारपत्र 
शासनास सादर केले आहे. सदर करारपत्रानुसार दिनांक ०१.०४.२०२१ ते दिनांक ३१.०३.२०२३ या कालावधीसाठी 
खाली नमूद केलेल्या दराने तसेच विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार अल्पसंख्याक विकास 
विभागासाठी एक वाहन चालक पुरविण्यासाठी चंद्रकांत सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. मुंबई, यांना 
शासनाची मान्यता देण्यास हरकत नसावी. 


अ.। काम वाटप केलेल्या प्रति वाहनचालक प्रतिमाह दर अतिकालीक भत्ता (प्रतितास) 
क्र.। संस्थेचे नाव मुंबई मध्ये  । मुंबई बाहेर 
१. | चंद्रकांत सुशिक्षित  उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत वाहन | रु.४०/प्रतिता | रु.४०/- 
बेरोजगार सेवा सहकारी | चालक या सेवेसाठी वेळोवेळी निश्चित | स + रात्री । प्रतितास 
संस्था (मर्या.), १९-ए/२४, | करण्यात येणारे किमान वेतन अधिक सदर | १२नंतर मुंबई 
चासकर चाळ, डी.पी. | किमान वेतनावर कामगार आयुक्त | रु.१००/- बाहेरील 
वाडी, घोडपदेव, | कार्यालयामार्फत वेळोवेळी घोषित होणारा | जेवण व | भत्ता 
मुंबई ४०० ०३३. विशेष भत्ता देय राहील प्रवास भाडे | रु. २५०/- 
लागू 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १४२१/प्र.क्र.१२/का.१ 

३. पुरवठादार सेवासंस्थेस एकूण देय रकमेवर प्रत्येकी ९% इतकी CGST/SGST अदा करण्यात येईल. तसेच 
“महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग,परिपत्रक क्रमांक: संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रशा-५, दि.२८.०९.२०१८ 
नुसार पुरवठादाराला करावयाच्या प्रदानातून 2% TDS व प्रत्येकी 9% या प्रमाणे CGST/SGST वजावट करण्यात 
येईल. 


४. वाहन चालकास आठवडयातुन एक दिवस साप्ताहिक सुटी असेल. तथापि त्या दिवशी काम केल्यास 
नियमानुसार वेतन (भत्ते) देय असतील. इतर सार्वजनिक सुट्टया अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


५. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्यलेखाशिर्ष “२०५२,सचिवालयीन- सर्वसाधारण सेवा, 
०९०, सचिवालय (00)(09), अल्पसंख्याक विकास विभाग, (अनिवार्य) (२०५२ ०६२४) मधील उपलेखाशीर्ष १०, कंत्राटी 
सेवा ” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


६. हा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र २०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-चार मधील अ.क्र. ११ नुसार 
प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३०१६१७११५८१४ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Dinesh M. क वाती 
Sonavane Date: 2021.03.30 17.0818 +0530 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सोबत:- विवरणपत्र “अ 


प्रत:- 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई, 

२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

४. अ.मु. सचिव (अ.वि.वि.) यांचे स्वीय सहायक, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग ( व्यय-४ / विसु-१), मंत्रालय, मुंबई-३२, 

६. सहायक आयुक्त, जिल्हा कौडठल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र,मुंबई शहर,श्रेयस चेंबर्स, १ 
ला माळा १७५, डॉ.डी.एन.रोड,फोर्ट,मुंबई ४०० ००१. 

७. कक्ष अधिकारी, pied विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्राळय,मुंबई ३२. 

८. सहसचिव/उप सचिव,अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. चंद्रकांत सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था (मर्या.), १९-ए/२४, चासकर चाळ, डी.पी.वाडी, घोडपदेव, 
मुंबई ४०० ०३३. 

१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १४२१/प्र.क्र.१२/का.१ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
क्र. संकिर्ण १४२१/प्र.क्र.१२/का.१, दिनांक: ३० मार्च, २०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र “अ 


अटी व शार्ती:- 


AS 


सदर सेवा ही पूर्णपणे कंत्राटी व तात्पुरत्या स्वरुपाची असून नियुक्‍त वाहनचालकांना भविष्यात या पदावर 
कोणताही अधिकार प्राप्त होणार नाही. 


. वाहनचालक किमान दहावी (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण व भारतीय नागरीक असावा. तसेच वाहनचाळकास मराठी 


लिहिता, वाचता येणे आवश्‍यक राहील तसेच हिंदी, इंग्रजीचे किमान ज्ञान असेल. 


. संस्थेतर्फे पुरविण्यात येणारा वाहनचालक गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा नसावा. त्या संदर्भात कंत्राट दिल्यानंतर 


संबधित सर्व वाहनचालकांचे VA तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक राहील. 


. वाहन चालकाजवळ वाहन चालविण्याची वैध अनुज्ञप्ती असेल, त्याचे ओळखपत्र (आधार कार्ड/निवडणूक 


कार्ड/पॅन कार्ड इत्यादीपैकी एक) त्याच्याजवळ असावे. 


. शासन ठरवेल तसा वाहनचालकाला गणवेष देणे संस्थेवर बंधनकारक राहील . 
. वाहनचालकाने वर्दीवर असताना नशापान / धुम्रपान व तंबाखुजन्य पदार्थांचे सेवन करु नये. 


७. वाहनास अपघात झाल्यास व दुर्देवाने वाहन चालकास कोणत्याही स्वरुपाची वा गंभीर स्वरुपात इजा झाल्यास 


११, 


१२. 
१३३ 


१४. 


१ षु 


es 


१६. 


१७. 


वाहन चालकास वैदयकीय खर्चाची अथवा नुकसान भरपाईची कोणतेही दायित्व शासनाकडे असणार नाही. 
त्याची जबाबदारी संबधित संस्थेवर राहील. 


. कंपनी/ संस्थेतर्फ काम करणा-या वाहनचालकांच्या सेवेचे कोणतेही उत्तरदायित्व शासनावर राहणार 


नाही.(मूळ Gla कर, पीपीएफ,पीटी,इएसआयसी वजावट होणार नाही.) 


. वाहनचालकाचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी आणि ५८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. 
१०. 


शासनाच्या आवश्‍यकतेनुसार वाहनचालकांचा पुरवठा केला जाईल. मागणी केलेल्या कालावधीसाठी 
वाहनचालक उपलब्ध होवू शकत नसेल अशा वेळी पर्यायी व्यवस्था संस्था करेल. अन्यथा प्रतिदिन रु.५००/- 
इतके दंडात्मक शुल्क आकारण्यात येईल. 

उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागामार्फत वाहनचालक या सेवेसाठी वेळोवेळी निश्चित करण्यात येणारे किमान 
वेतन (कुठल) लागू राहील. 

सदर किमान वेतनावर कामगार आयुक्‍त कार्यालयामार्फत वेळोवेळी घोषित होणारा विशेष भत्ता देय राहील. 
शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आवश्‍यकतेनुसार कार्यालयीन वेळेव्यतिरिक्‍त वाहनचाळकास काम करणे आवश्‍यक 
राहील. वर्दी ९ तासांची राहील. अतिकालीक भत्ता रु. ४०/- प्रती तास राहील. अतिकालीक भत्ता हा 
दिवसाच्या ९ तासाचे काम संपल्यानंतर १ तास झाल्यानंतर म्हणजेच १० तासानंतर लागू होईल. मुंबई 
बाहेरील भत्ता म्हणजे मुंबई /नवी मुंबई (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दी) बाहेरील भत्ता रु.२५०/- 
प्रतिदिन राहील. 

आठवडयातुन एक दिवस साप्ताहिक सुटी असेल. तथापि त्या दिवशी काम केल्यास नियमानुसार वेतन (भत्ते) 
देय असतील. इतर सार्वजनिक सुट्टया अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


.कराराचे पालन समाधानकारक न झाल्यास करार केव्हाही संपुष्टात आणणे, तसेच कराराची मुदत वाढविणे 


याबाबतचा निर्णय शासनाचा राहील. 

वाहनचालकांची वैयक्‍तीक माहिती शासनाच्या मागणीनुसार पुरविण्यात यावी. (शैक्षणिक अर्हता,कायम व 
सध्याचा पत्ता,नमुना स्वाक्षरी व पासपोर्ट साईज छायाचित्र, लायसन्सची झेरॉक्स प्रत) 

संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणारे वाहन चालक विनम्र वागणूकीचे, सहकारी वृत्तीचे,धडाडीचे असावेत. कर्तव्यावर 
असताना वाहन चालकाची वागणूक शिष्ट संमत असेल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण १४२१/प्र.क्र.१२/का.१ 


१८ 


२१. 


२२. 
२३. 


२४. 


२ & 


ae 


२६. 
२७. 
.सदरहू करार हा दि.०१.०४.२०२१ ते दि.३१.०३.२०२३ या कालावधीसाठी राहील. 
२९. 


२८ 


उदा. वाहनचालकाने वाहतुकीचे नियम पाळणे, वागणूक सौजन्याची असेल. वाहनाजवळ वाहकाने उपलब्ध 
असणे इ. 


.वाहनचालकाकडे मोबाईल असावा तथापि ते वाहन चालवित असताना मोबाईलचा वापर करणार नाहीत. 
१९. 
२०. 


शासकीय गोपनीयता अबाधित राहील याची दक्षता वाहनचालक व संस्था घेईल. 

कराराचा कालावधी दोन वर्षाचा राहील. त्यानंतर मुदतवाढ देणे अथवा कालावधी कमी करण्याचे अधिकार 
शासन राखून ठेवत आहेत. 

शासनाच्या वाहनाची व वाहनातील अससरीजची काळजी / देखभाल करावी. त्यास नुकसान पोहचविल्यास 
संस्था जबाबदार राहील. 

नोंदणी शाखेने दिलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल. 

संस्थेने पुरविलेला वाहन चालक जितके दिवस अनुपस्थित असेल तितक्‍या दिवसांचे वेतन कपात करण्यात 
येईल. 

वाहनचालकाच्या नियमित वेतन प्रदानाविषयी संस्थेने महिना पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या आठवडयात 
हजेरीपटासह कार्यपूर्ती अहवाल सादर करणे गरजेचे राहील. 


. संस्थेने वाहनचालकाचे वेतन RTGS द्वारे बँक खात्यात जमा करावे. 


संस्थेस दरकरार संपुष्टात आणावयाचा झाल्यास, तीन महिन्याची नोटीस देणे आवश्‍यक राहील. 
करारासंबधी काही न्यायालयीन प्रकरण उदभवल्यास त्याचे कार्यक्षेत्र मुंबई राहील. 


करारातील अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत व विहित वेळेत वाहनचालक पुरविणेबाबत रुपये १००/- च्या 
स्टॅम्प पेपरवर करारानामा करुन देणे आवश्‍यक आहे. 


र Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D | n e 5 h M DN: CN = Dinesh M. Sonavane, C = IN, S 
. = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashira, OU = Minorities Development 


Sonavane mt 


Date: 2021.03.30 17:05:38 +05'30' 


(f&. aT. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


